RNI No. MAHBIL/ 2009/ 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ५ , अंक १० ]] 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च ७-१३, २०१ ९ / फाल्गुन १६-२२, शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे ३६, किंमत : रुपये १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 

अधिसूचना 


BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG 


Order 


No. Admn./475/2019.— Smt. R. R. Kale , Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate , 
First Class, Malvan , is granted earned leave from 11th February 2019 to 13th February 2019 with 
permission to prefix holiday on 9th February 2019 (Second Saturday ) and 10th February 2019 
( Sunday ) to leave headquarter from 8th February 2019 A.O.H. to 14th February 2019 B.O.H. for 
the reason stated in the application referred to at Sr. No. 1. 


No locum tenens is necessary . 


On return from leave Smt. R. R. Kale, is reposted as Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate , First Class, Malvan . 

Certified that, under note 2 below rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay) Rule , 1981, 
Smt. R. R. Kale, would have been continued to an officiate as Civil Judge ( Junior Division ) and 
Judicial Magistrate, First Class, Malvan , had she not proceeded on leave as above. 


During the abovesaid leave period of Smt. R. R. Kale, Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate , First Class, Malvan , the charge of the Court of the Civil Judge ( Junior Division ) and 
JudicialMagistrate, First Class,Malvan , and the charge of the PrincipalMagistrate , Juvenile Justice 
Board , Sindhudurg from 8th February 2019 A.O.H. to 14th February 2019 B.O.H. shall remain 
with Shri. K. C. Rajput, Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate, First Class , Kudal. 

The Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate, First Class, Malvan is directed to hand 
over the charge of her Court to the Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate , First Class , 
Kudal. The Civil Judge(Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Malvan is also directed to 
submit joining report to this office , in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil 
Manual. 


Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


Sindhudurg, 
dated the 8th February 2019. 


S. D. JAGMALANI, 
Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


( १ ) 


भाग एक ( को.वि.पु .) – १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ७-१३, २०१९ / फाल्गुन १६-२२, शके १९ ४० 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 
वाचावे .- (१) या कार्यालयाचे आदेश क्र . पतसंस्था / स.आ . ५/ खर्च/ वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र . पतसंस्था/ सआ-५ / खर्च/ वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ३) सारस अर्बन को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., कर्वेनगर , जि . पुणे यांचे दिनांक २० जानेवारी २०१ ९ चे पत्र 
व त्यासोबतचा प्रस्ताव . 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था/ स.आ.-५ / का.क . १५६/ सारस अर्ब पत / २०१९ / २६०.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६ (१ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल. खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे सारस अर्बन को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., कर्वेनगर , जि . पुणे या संस्थेचे श्री . हेमंत दिवाकर देशपांडे हे कर्जदार थकबाकीदार 
असून त्याची मालमत्ता मौजे काळसूर - कौदुर , ता . गुहागर , जि . रत्नागिरी येथे असल्याने त्यांचेकडून रक्कम वसूल करणेसाठी संस्थेने यांचे 
खालील नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या पुणे जिल्ह्याबाहेरील रत्नागिरी जिल्हा कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ (१ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचेनिबंधकाचे 
अधिकार , संस्थेने प्रस्तावित केलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्यातील केवळ एकाच प्रकरणासाठी खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


. 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


श्री . अभंग सुनिल दशरथ 


मॅनेजर 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 


रत्नागिरी जिल्हा एक 

प्रकरणापुरते . 


अटी. 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप 
निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी 
देखील त्यांचेमुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर सारस अर्बन को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., कर्वेनगर , 
जि . पुणे " असा फलक लावता येऊ शकेल. 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ७-१३, २०१९ / फाल्गुन १६-२२, शके १ ९ ४० 
( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी /पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/ वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या ( Cost 

process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर खर्चाची 
आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची 
आहे. 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची 
आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार 
नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 


करावा . 


पुणे , 

डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१९ . 

अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ), 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 
वाचावे.- (१) या कार्यालयाचे आदेश क्र . पतसंस्था / सआ ५ / खर्च/ वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र . पतसंस्था/ सआ-५ / खर्च/ वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ३ ) व्यवस्थापक , शरदचंद्र नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., राजुरी यांचे दिनांक ११ जानेवारी २०१ ९ चे पत्र व 
त्यासोबतचा प्रस्ताव . 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था / स.आ.५ / का.क . १५६ / शरदचंद्र पत / २०१ ९ / २५ ९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६( १) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ. पी . एल. खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे या आदेशान्वये शरदचंद्र नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., राजुरी या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१ ) व नियम, १९ ६१ मधील नियम 
१०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन 
आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अ.क्र . अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 


. 


राहून या 


१ 


श्री. महावीर अण्णु व्हनुरे 
शफी अब्बास पटेल 


कर्ज छाननी अधिकारी 

शाखाधिकारी 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी पुणे व अहमदनगर जिल्हा 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी मुंबई व ठाणे जिल्हा 


२ 


अटी. 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 
भाग एक ( को.वि.पु.) - १ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ७-१३, २०१९ / फाल्गुन १६-२२, शके १९ ४० 
( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप 
निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी 
देखील त्यांचे 

मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 
( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे. 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ शरदचंद्र नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., राजुरी " असा फलक 
लावता येऊ शकेल. 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/ वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या ( Cost 
of process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर खर्चाची 
आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची 
आहे . 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अमलबजावणी करणेची 
आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार 
नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 
करावा. 


. 


. 


पुणे , 
दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१ ९. 


डॉ . पी. एल. खंडागळे, 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था) , 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


वाचले. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ७-१३, २०१९ / फाल्गुन १६-२२, शके १ ९ ४० 

जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी ( नागरी क्षेत्र कमाल धारणा) बृहन्मुंबई यांजकडून 
( १ ) या कार्यालयाचे कलम ८( ४ ) खालील आदेश क्र . सी / यूएलसी / ६(i)/SR-IX- २८७ / १३९ ०, दिनांक ८ नोव्हेंबर 

१९९ ० व शुद्धिपत्र दिनांक २८ ऑक्टोबर १९९ १ व दिनांक २८ नोव्हेंबर १ ९९ ६. 
( २) कलम २० खालील सूटीचे आदेश क्र . सी / यूएलसी/ डे- VI/ SR- २० /IDV - ४३७५ , दिनांक ९ जुलै १९९ ७. 
( ३ ) कलम १०( ३ ) खालील अधिसूचना दिनांक २९ मे २००६ व महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २९ जून २००६. 
( ४ ) कलम १०( ५ ) खालील नोटीस दिनांक ८ फेब्रुवारी २००७ व कलम ११ ( ७ ) खालील आदेश दिनांक १० मार्च 

२०१० . 
( ५ ) शासन , नगरविकास विभाग , मंत्रालय यांचा शासन निर्णय क्र . नाजक २०१४ / प्र.क्र . ९ ५ / नाजकधा-१, 

दिनांक ९ जून २०१६ . 
( ६ ) मे . सी . ब्रिजे को - ऑप. हौ . सो . लि ., यांचेवतिने श्री . निलेश सी . परमार यांचे पत्र दिनांक २५ सप्टेंबर २०१८ 

व ६ ऑक्टोबर २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक सी / यूएलसी / डे- V/ ६(१ )/SR-IX - २८७ /२०१ ९.- मे. सी . ब्रिजे को - ऑप. हौ . सो . लि ., यांचेवतिने श्री . निलेश सी . परमार 
यांचे पत्र दिनांक २५ सप्टेंबर २०१८ व ६ ऑक्टोबर २०१८ च्या अर्जान्वये या कार्यालयास अशी विनंती केली आहे की , मौजे-दहिसर , 
ता . बोरीवली येथील न.भू.क्र . ३/६ मधील क्षेत्र ३०१.८ चौ.मी. करीता अपर जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी ( ना.क्षे.क.म.) बृहन्मुंबई 
यांचेकडील आदेश दिनांक ९ जुलै १९९ ७ अन्वये कलम २० (IDV) खाली सूट दिली असल्याने व सदर सुटीच्या आदेशानुसार मुंबई 
महानगरपालिकेने रितसर परवानग्या दिलेल्या आहेत . तसेच जागेवर रहिवास इमारत असल्याने या मिळकतीस नागरी जमीन ( कमाल मर्यादा 
व विनियमन ) अधिनियम , १९ ७६ च्या कलम १०( ३ ) व १०( ५ ) अन्वये उक्त मिळकत पत्रिकेला दाखल केलेले महाराष्ट्र शासन ही नोंद 
रद्द करण्यात यावी . 


या कार्यालयातील नस्ती क्र . सी / यूएलसी / डे- V/६ ( १)/ SR-IX -२८७, पहाता, जमीनधारक श्री . डोमनिक पास्कल वैती यांनी नागरी 
जमीन कमाल धारणा कायद्यातील कलम ६( १ ) खाली दिनांक १४ ऑगस्ट १ ९ ७६ रोजी विवरणपत्र दाखल केले होते . सदर विवरणपत्रामध्ये 
त्यांनी मौजे - दहिसर , ता . बोरीवली येथील न.भू.क्र . ३/६/३ व इतर त्यांच्या मालकीच्या जमिनी घोषित केलेल्या आहेत . सदर विवरणपत्रावर 
वेळोवेळी सुनावणी होऊन दिनांक ८ नोव्हेंबर १९९० रोजी कलम ८ ( ४ ) अन्वये आदेश पारित केले . कलम ८ ( ४ ) च्या आदेशास 
दिनांक २८ ऑक्टोबर १९९१ व २८ नोव्हेंबर १ ९९ ६ रोजी शुद्धिपत्र पारित करून, मौजे- दहिसर , ता . बोरीवली येथील न.भू.क्र . ३/६/३ 
या मिळकतीमध्ये ३०१.८ चौ.मी. क्षेत्र अतिरीक्त मोकळे क्षेत्र म्हणून घोषित केले आहे . सदर अतिरीक्त क्षेत्राकरिता कलम १०(३ ) खालील 
अधिसूचना दिनांक २९ मे २००६ रोजी पारित करून, महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २९ जून २००६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली 
आहे. तसेच कलम १० (५ ) खालील नोटीस दिनांक ८ फेब्रुवारी २००७ रोजी पारित करून , नगर भूमापन अधिकारी, बोरीवली यांनी उक्त 
क्षेत्राच्या एकतर्फी ताबा घेतलेला आहे. व मिळकत पत्रिकेला धारक सदरी “ महाराष्ट्र शासन क्षेत्र ३०१.८ चौ.मी. असे नमूद केलेले 
आहे. व कलम ११ ( ७ ) खालील आदेश दिनांक १० मार्च २०१० रोजी पारित केलेले आहेत . 

अपर जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी ( ना.क्षे.क.म.) बृहन्मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक सी / यूएलसी / डे- VI/ SR-२० /IDV 
४३७५ , दिनांक ९ जुलै १९९ ७ अन्वये, मौजे दहिसर , तालुका बोरीवली येथील न.भू.क्र . ३/६/३ या मिळकतीमधील ३०१.८ चौ.मी. या 
अतिरीक्त क्षेत्रास कलम २० (IDV) खाली सूट दिलेली आहे. सदर सुटीच्या आदेशानुसार शासनास ५ टक्के प्रमाणे बांधीव क्षेत्र देण्याचा 
प्रश्न उद्भवत 

नाही. 
या कार्यालयातील परिरक्षण भूमापक यांनी स्थळपाहणी करून दिलेल्या अहवालानुसार, नागरी जमीन कमाल धारणा अधिनियम, १९ ७६ 
अन्वये न.भू.क्र . ३/६ कामी सी / युएलसी/ D - VI/SR-20/IDV - ४३७५, दिनांक ९ जुलै १९९ ७ रोजी दिलेल्या आदेशाप्रमाणे अतिरीक्त 
क्षेत्र ३०१.८० चौ.मी.साठी डी.सी.रुल प्रमाणे ४०.०० चौ.मी. व ६०.०० चौ.मी. च्या सदनिका बांधावयाची अट असलेने सदरच्या सदनिका 
या न.भू.क्र . ३/६ चे एकूण क्षेत्र ११०१.८० चौ.मी. क्षेत्रामध्ये राबविलेल्या असलेबाबत मुंबई महानगरपालिकेकडील ओ.सी.सी. क्रमांक CHE/ 
A-०४१६ / BP/ WS/ AR, दिनांक २२ सप्टेंबर २००३ प्रमाणे डी.सी. रुलप्रमाणे ३५.०० ते ४५.०० चौ.मी. क्षेत्राच्या सदनिका बांधलेल्या 
असून अतिरीक्त क्षेत्र ३०१.८० चौ.मी. क्षेत्र हे न.भू.क्र . ३/६ चे एकूण क्षेत्र ११०१.८० चौ.मी. या पूर्ण क्षेत्रामध्ये सामील झालेले आहेत. 


६ 


~ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ७-१३, २०१९/ फाल्गुन १६-२२, शके १९ ४० 
मे . सी . ब्रिजे को - ऑप . हौ. सोसायटी , मिठागर रोड, कांदरपाडा, दहिसर ( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०६८ या पत्त्यावर असून , सदरची 
सोसायटी तळमजला + सात मजल्यांची ( A व B विंग ) असून , सदर सोसायटीमध्ये निवासी कारणासाठी वापर होत असून “ अ ” विंगमध्ये 
तळमजला+७ मजले ( एकूण सदनिका-१५ ) तसेच “ बी ” विंग मध्ये तळमजला +६ मजले ( एकूण सदनिका १३ ) आहेत . 

शासन निर्णय, नगरविकास विभाग क्र . नाजक २०१४ / प्र.क्र . ९ ५ / नाजकथा-३ , दिनांक ९ जून २०१६ अन्वये नागरी जमीन 
( कमाल धारणा व विनियमन ) अधिनियम , १९ ७६ चे कलम २० अन्वये मंजूर करण्यात आलेल्या गृहनिर्माण योजनेखालील क्षेत्राबाबत कलम 
१०(३ ) व १०( ५) नुसार कार्यवाही करून अशा क्षेत्रावर महाराष्ट्र शासनाची नोंद करण्यात आली असेल तर अशा प्रकरणात त्या जमिनीच्या 
अधिकार अभिलेखात घेण्यात आलेली “ महाराष्ट्र शासनाची ” नोंद कमी करून त्या जमिनीवर फक्त नाजकधा कलम २० खालील योजनेची 
नोंद ठेवण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. 

सदर प्रकरणी मोजे- दहिसर , ता . बोरीवली येथील न.भू.क्र . ३/६ मधील अतिरिक्त क्षेत्र ३०१.८ चौ.मी. बाबत अपर जिल्हाधिकारी 
व सक्षम प्राधिकारी यांनी दिनांक २९ मे २००६ रोजी कलम १० (३ ) खालील अधिसूचना पारित केली आहे . व कलम १०( ५ ) खालील 
नोटीस दिनांक ८ फेब्रुवारी २००७ रोजी पारित करून एकतर्फी ताबा घेतलेला आहे . वास्तविक पहाता ज्या क्षेत्रासाठी कलम २० अंतर्गत 
सूट दिलेली होती. त्या क्षेत्राकरिता कलम १०( ३ ) व १०( ५ ) खालील कार्यवाहीची आवश्यकता नव्हती . सदर सूटीच्या अनुषंगाने तसेच 
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडील विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार, जागेवर बांधकाम पूर्ण झालेले आहे. 

सबब प्रस्तुत प्रकरणी वरील विवेचनाचा विचार करता, मौजे-दहिसर , तालुका बोरीवली, येथील न.भू.क्र . ३/६ मधील अतिरिक्त 
क्षेत्र ३०१.८ चौ.मी. करीता पारित केलेली कलम १०( ३ ) व १० (५ ) खालील कार्यवाही उक्त नमूद शासन निर्णय दिनांक ९ जून २०१६ 
अन्वये दिलेल्या आदेशानुसार मिळकत पत्रिकेवरील धारक सदरी “ महाराष्ट्र शासन ” ही नोंद रद्द करून त्याऐवजी " नाजकधा अधिनियम, 
१ ९ ७६ च्या कलम २० योजनेखालील क्षेत्र ” अशी नोंद घेण्याबाबत आदेश देत आहे. 


मुंबई, 
दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१९ . 


राजेंद्र बोरकर, 
जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी 
( ना.क्षे.क.म.), बृहन्मुंबईकरिता . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ७-१३, २०१९ / फाल्गुन १६-२२, शके १९ ४० 
उप जिल्हाधिकारी ( अतिक्रमण /निष्कासन ) व सक्षम प्राधिकारी, उपविभाग कुर्ला, यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक इएनसी / डीसीके-१/ एसआर ४५५/ २०१ ९.– ज्याअर्थी, महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास ) अधिनियम , 
१९ ७१ यांच्या कलम ३ अनुसार , शासनाच्या महानगर पालिकेच्या, किंवा महाराष्ट्र गृहनिर्माण मंडळ , बृहन्मुंबई यांच्या मालकीच्या जमिनीखेरीज 
इतर सर्व जमिनी किंवा जमिनींच्या वर्गाच्या बाबतीत , उप जिल्हाधिकारी ( अतिक्रमण /निष्कासन ), कुर्ला, कुर्ला-१ , उपविभाग यांची सक्षम 
प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. 


. 


आणि ज्याअर्थी, उपलब्ध झोपडपट्टी क्षेत्राविषयी उपलब्ध माहितीच्या आधारे , यासोबतच्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेली क्षेत्रे (यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त क्षेत्रे ” असा करण्यात आला आहे .) ही , त्यामधील अतिगर्दीमुळे व पायाभूत सोयी- सुविधांच्या कमतरतेमुळे 
ही क्षेत्रे अनारोग्यकारी, बकाल आणि /किंवा अशा अन्य स्वरूपाची बनलेली असून ती त्या क्षेत्रातील व त्यांच्या भोवतालच्या प्रदेशातील 
जनतेचे आरोग्य, सुरक्षितता व सुखसोयी यांना धोका पोहचवणारे स्त्रोत झाले असल्याबद्दल सक्षम प्राधिकाऱ्यांची खात्री पटली आहे . 


. 


त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास ) अधिनियम , १९ ७१ यांच्या कलम ४ (१) अनुसार मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , मी , उप जिल्हाधिकारी ( अतिक्रमण /निष्कासन ) व सक्षम प्राधिकारी, कुर्ला- एक उपविभाग , 
उक्त क्षेत्रे ही झोपडपट्टी क्षेत्रे असल्याचे जाहीर करीत आहे 


क्षेत्रांची अनुसूची 


अनुक्रमांक 


नगर भूमापक क्रमांक 


क्षेत्राचे व गावाचे स्थानिक नाव 


क्षेत्र चौ . मी . 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


१ ९ ८ 


असल्फा / कुर्ला 


१२४०.५० 


सीमांचे वर्णन- असल्फा गाव 


पूर्व : 


न.भू.क्र . १८७, २०२ 


पश्चिम : - न.भू.क्र . १९ ४ , १ ९ ५ , १ ९ ६, १९ ७ 


उत्तर : 


न.भू.क्र . १८८ 


दक्षिण : - न.भू.क्र . १ ९९ , २०१ 


मुंबई , 
दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१९ . 


देविदास चौधरी, 
उप जिल्हाधिकारी ( अति / निष्का ) 
तथा सक्षम प्राधिकारी, कुर्ला-१. 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ७-१३, २०१९ / फाल्गुन १६-२२, शके १९ ४० 


BY THE DEPUTY COLLECTOR (ENC ) AND COMPETENT 

AUTHORITY , SUB -DIVISION KURLA - I 


NOTIFICATION 


No. ENC /DCK - I/ SR - 455 / 2019.- Whereas, the Deputy Collector (ENC ) of Kurla Kurla - I Sub 
Division has been appointed as Competent Authority , under section 3 of the Maharashtra Slum 
Areas ( Improvement, Clearance and Redevelopment ) Act , 1971 in respect of all lands or classes 
of lands other than the lands belonging to the Government, Municipal Corporation or Maharashtra 
Housing Board of Greater Bombay . 

And whereas , on the basis of the information about the slum areas available, the Competent 
Authority is satisfied that the areas specified in the Schedule hereto (hereinafter referred to as 
the said areas) are source of danger to the health , safety or convenience of the public of that area 
and of its neighbourhood by reason of it being overcrowded and lacking in basic amenities , has 
been rendered insanity , squalid , and /or otherwise . 

Now , therefore on exercise of the powers conferred on me under section 4 (i ) of the 
Maharashtra Slum Areas (Improvement, Clearance and Redevelopment ) Act, 1971, I, Deputy 
Collector (ENC ) and Competent Authority of Kurla - I Sub -division declare the said areas to be 
the Slum Areas : 


Schedule of Areas 


Serial No. 


C.T.S. No. 


Local name of the area 


Area Sq.M. 


and village 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1240.50 


1 198 

Aslapha/Kurla 
Description of Boundaries — Aslapha Village 


North — C.T.S. 188 


South - C.T.S. 199 , 201 


East C.T.S. 187, 202 
West - C.T.S. 194 , 195 , 196 , 197 . 


DEVIDAS CHOUDHARI, 


Mumbai, 
dated the 15th February 2019 . 


Deputy Collector ( ENC ) 
and Competent Authority , Kurla -I. 


or 


~ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ७-१३, २०१९ / फाल्गुन १६-२२, शके १ ९ ४० 

जिल्हाधिकारी रायगड यांजकडून 

अधिसूचना 
भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ 

क्रमांक भूसंपादन/ टे-८ / आसूडगाव/ एसआर-३५ /२०१८ / २०१९.- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या रायगड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने, 
भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे.) यांच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून, अधिसूचना, दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१८ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे 
की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनिची, अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट 
केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, रायगड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने कलम १५ च्या पोट - कलम (२ ) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे. 
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( १) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषीत करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या 
प्रयोजनासाठी “ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
अनुसूची चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) मेट्रो सेंटर क्र . १ पनवेल यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची एक 
( संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन ) 
गावाचे नाव आसुडगाव, तालुका पनवेल , जिल्हा रायगड 
भूमापन क्रमांक किंवा गट क्रमांक 

अंदाजिते क्षेत्र चौ.मी. 
स . नं . ५ ९ / ८ 

३-७२-३ 


अ.क्र . 


१ 


- 


अनुसूची दोन 

( सार्वजनिक प्रयोजनासाठी स्वरूपाबाबत विवरण ) 
प्रकल्पाचे नाव. नवी मुंबई प्रकल्प 
कामाचे वर्णन . मौजे आसुडगाव , ता , पनवेल येथील नवी मुंबई प्रकल्पांतर्गत विकास कार्यासाठी आवश्यक आहे. 
समाजाला होणारा लाभ. नवी मुंबई शहराचे औद्योगिक महत्त्व, वाढते नागरीकरण व वाढते पर्यटन याचे महत्त्व विचारात घेता 
येत्या दशकात नवी मुंबई शहराचा विकास आणि विस्तार वेगाने होईल . 

अनुसूची तीन 

( पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन ) 
बाधित व्यक्तींची विस्थापने करण्यास भाग पाडणारी कारणे : - अशी बाब नाही. 

अनुसूची चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

निरंक " 
टिप.- नकाशे पाहण्यासाठी कार्यालयात उपलब्ध आहेत . 


अलिबाग , 
दिनांक १ मार्च २०१९ . 


डॉ . विजय सुर्यवंशी, 
जिल्हाधिकारी, रायगड . 


भाग एक ( को.वि.पु .) - २ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ७-१३, २०१९ / फाल्गुन १६-२२, शके १९ ४० 

जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति. सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक आस्था. बी -२/ १०४६ / सन २०१९ . -रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
परिवर्तीत रजा कार्यातर मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे : 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तीत 
नाव व पदनाम अर्जित / परिवर्तीत रजा मागितलेचा 

रजा 

दिनांक 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व 

मुख्यालय सोडणेचा 
कालावधी ( कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 

( ५ ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 

अधिकारी यांचे 


नाव व पदनाम 


( १) 


( २ ) 


( ३) 


( ४ ) 


( ६ ) 


१ 


११ 


दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१९ 
व १२ फेब्रुवारी २०१ ९ 


श्रीमती व्ही . डी . साळवे , 
सह दिवाणी न्यायाधीश 


श्री . एस . एस . पचंडी , 
२ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , 
खेड . 


दिवस 
परिवर्तीत 


ची सुट्टी . 


क . स्तर व 


दिनांक ११ फेब्रुवारी 
२०१९ ते १२ फेब्रुवारी 
२०१ ९ रोजीची दोन 
दिवसांची परिवर्तीत 
रजा वैद्यकीय 
प्रमाणपत्राआधारे . 


रजा . 


न्यायदंडाधिकारी 
वर्ग -१ , खेड . 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचेपदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत परिवर्तीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात. तसेच रजेवरून हजर होताना त्यांनी वैद्यकीय स्वास्थ्य प्रमाणपत्र व मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे 
पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रत्नागिरी , 
दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१ ९. 


सु . शं . गायकवाड , 
जिल्हा न्यायाधीश-२ व अति . सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ७-१३, २०१९ / फाल्गुन १६-२२, शके १९ ४० 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक रा. अ./ ८२५/ २०१९.- श्री. एम. व्ही . तोकले, दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , कर्जत यांची दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१९ ते ८ फेब्रुवारी २०१ ९ 
अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१ ९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१९ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
श्री . एम. व्ही . तोकले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , कर्जत म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९८१ मधील नियम, ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री. एम. व्ही . तोकले, हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

श्री . एम . व्ही . तोकले , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१ ९ ची कार्यालयीन वेळसंपेपर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार श्रीमती. एस . जे . डोलारे, सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , कर्जत यांजकडे राहील . 

दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१ ९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१९ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार श्री . व्ही. एस. धोंडगे, सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , खालापूर यांचकडे राहील . 


रायगड- अलिबाग , 
दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१९ . 


अ . सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ८२७/ २०१ ९.- श्रीमती एस . ए. आर. सैयद, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पनवेल यांची दिनांक १ फेब्रुवारी २०१९ ते 
२ फेब्रुवारी २०१९ अशी एकूण २ दिवसांची वैद्यकीय रजा , मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्रीमती एस . ए. आर . सैयद , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम , ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एस. ए. आर. सैयद, ह्या जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 

श्रीमती . एस. ए. सैयद , ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . यु. एल . पाठक , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१९ . 


अ. सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - २ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ७-१३, २०१९ / फाल्गुन १६-२२, शके १९ ४० 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 


अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ८२६ / २०१ ९.- श्रीमती एस . एस. पानसरे , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर , पनवेल यांची दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१९ ते ६ 
फेब्रुवारी २०१९ अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा मागील दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१ ९ रोजीच्या सुट्टीसह मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती एस . एस . पानसरे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम, ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एस. एस. पानसरे, ह्या अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या 
असत्या . 

श्रीमती एस. एस. पानसरे , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर, पनवेल, ह्या अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत 
त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . टी . पवार, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, पनवेल यांजकडे राहील . 


रायगड- अलिबाग , 
दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१९ . 


अ . सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ./ ८५०/ २०१९.- श्री . के. के. घुले, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , पनवेल यांची दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१९ ते ५ फेब्रुवारी 
२०१९ रोजीची २ दिवसांची परिवर्तीत रजा मंजूर करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्री . के. के . घुले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम, ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री. के. के. घुले, हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री. के. के . घुले , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, पनवेल, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने 
वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस. टी . पवार, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पनवेल यांजकडे राहील . 


~ 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१९ . 


अ . सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग . 


eu 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ७-१३, २०१९ / फाल्गुन १६-२२, शके १९ ४० 

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG 


Order 
No. Admn./365/2019.- Smt. V. A. Patravale, Chief Judicial Magistrate and Civil Judge ( Senior 
Division ), Sindhudurg is granted commuted leave for 3 days from 31st January 2019 to 2nd February 
2019 with permission to suffix holiday on 3rd February 2019 (Sunday ) and to leave Headquarter 
from 31st January 2019 O.H. to 4th February 2019 B.O.H. 


No locum tenens is necessary. 

On return from leave Smt. V. A. Patravale , is reposted as Chief Judicial Magistrate and Civil Judge 
(Senior Division ), Sindhudurg . 


Certified that , under note 2 below rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay ) Rule , 1981, 
Smt. V. A. Patravale , would have been continued to an officiate as Chief Judicial Magistrate and 
Civil Judge (Senior Division ) Sindhudurg had she not proceeded on leave as above . 


During the abovesaid leave period of Smt. V. A. Patravale , Chief Judicial Magistrate , and 
Civil Judge (Senior Division ), Sindhudurg , the administrative charge of the Court of the Chief Judicial 
Magistrate, Sindhudurg and the charge of the Court of the Civil Judge (Senior Division ) Sindhudurg 
shall remain with Shri. P. R. Kadam , District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Sindhudurg and 
the charge of the remand work and urgent criminal matters of the Court of the Chief Judicial Magistrate , 
Sindhudurg shall remain with Shri. S. B. Patil , Joint Civil Judge ( Junior Division ) and JudicialMagistrate, 
First Class , Kankavli . 

The Chief Judicial Magistrate and Civil Judge (Senior Division ), Sindhudurg is directed to hand 
over the charge of her Court to Shri. P. R. Kadam , District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 
Sindhudurg . The Chief Judicial Magistrate and Civil Judge ( Senior Division ) Sindhudurg is also directed 
to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil 
Manual. 


Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


Sindhudurg, 
dated the 1st February 2019. 


S. D. JAGMALANI, 
Principal District and Sessions Judge, 

Sindhudurg . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ७-१३, २०१९ / फाल्गुन १६-२२ , शके १९ ४० 


BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Order 
No. Admn./476/2019.— Ex -post - facto granted earned leave for 3 days from 4th February 2019 
to 6th February 2019 with permission to leave headquarters from 4th February 2019 O.H. to 7th 
February 2019 B.O.H. to Shri. V. D. Patil, Civil Judge ( Junior Division ) and JudicialMagistrate , 
First Class , Vengurla . 


No locum tenens is necessary . 


On return from leave Shri. V. D. Patil, is reposted as Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate, First Class , Vengurla . 


Certified that , under note 2 below rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay ) Rule , 1981, 
Shri. V. D. Patil, would have been continued to an officiate as Civil Judge ( Junior Division ) and 
Judicial Magistrate , First Class , Vengurla , had he not proceeded on leave as above . 


During the abovesaid leave period of Shri. V. D. Patil, Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate , First Class , Vengurla , the charge of the Court of the Civil Judge (Junior Division ) and 
JudicialMagistrate, First Class , Vengurla , from 4th February 2019 O.H. to 7th February 2019 B.O.H. 
was already kept with Shri . K. C. Rajput, Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate , 
First Class , Kudal. 


The Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate , First Class, Vengurla is directed to 
submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil 
Manual. 


Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


Sindhudurg , 
dated the 8th February 2019 . 


S. D. JAGMALANI, 
Principal District and Sessions Judge, 

Sindhudurg . 


१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ७-१३, २०१९ / फाल्गुन १६-२२, शके १ ९ ४० 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झो.पु.प्रा . मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयूएम /एसआरए /एचएसजी / टिसी/१२९ ५४/ सन २०१ ९ / ५८३४. - सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र प्रगती एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्यादित , न.भू.क्र . ३१३८ ते ३१४५, ३१४६ , ३१४६/१ ते १२, ३१४७, ३१५०, ३१५०/१ ते ९, ३१५१, ३१५१/१ ते ६ आणि ३१५५ , 
कोलेकल्याण, ता . अंधेरी, सांताक्रुझ ( पूर्व), मुंबई ४०० ०५५. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा नियम 
क्रमांक २४ ) कलम ९(१ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यू.एम./ एस.आर.ए./ एच.एस.जी. /टी.सी. / १२ ९ ५४ / सन २०१ ९, दिनांक ३१ जानेवारी २०१ ९ 
नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १० ( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था 

भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


. 


. 


मुंबई , 
दिनांक ३१ जानेवारी २०१ ९ . 


स्मिता गायकवाड, 

सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , 

झो.पु.प्रा., मुंबई. 


सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यासन -१/ टे.सी. ६ / सन २०१ ९. - सहनिबंधक , सहकारी संस्था, ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र शुर संभाजी एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , 
न.भू.क्र . ७१ , ७१/१ ते २६२ आणि ७६ , ७६/१ ते २७, मौजे कुर्ला, तालुका कुर्ला, कुर्ला( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०७०. या नावाने दिली 
असून , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० मधील ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९(१) अन्वये 
नोंदणी क्रमांक एम.यू.एम./ एस.आर.ए./ एच.एस.जी. / टी.सी. / १२९ ५६ / सन २०१ ९, दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१९ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आले आहे. 


" 


. 


. 


मुंबई, 

डॉ . स्मिता गायकवाड , 
दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१९. 

सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था, ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे) , 

झो.पु.प्रा ., मुंबई . 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यासन-१/टे.सी. ४ / सन २०१९ . -सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र अल- मुजदिल्फा अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , 
सी.टी.एस. नं . १३४ , १३४/१ ते २५ , १३५ , १३५/१ ते १२ , १३६, १३६/१ ते ३८ , १३७, १३७/१ आणि सी.टी.एस.नं. ५८६ ( पार्ट ) ७३८ , 
बी / १ ए ( पार्ट ) ऑफ व्हिलेज दिंडोशी, पठाणवाडी, मालाड ( पूर्व), मुंबई ४०० ० ९ ७ . ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 
मधील ( सन १९ ६१ चा नियम क्रमांक २४ ) ९(१ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यू.एम./एस.आर.ए./ एच.एस.जी. / टी.सी./१२९५५/ सन २०१ ९, 
दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१९ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम 
१०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण संस्था “ संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई, 
दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१९ . 


डॉ . स्मिता गायकवाड , 

सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), 

झो.पु.प्रा., मुंबई. 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ७-१३, २०१९ / फाल्गुन १६-२२, शके १९ ४० 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . राजापूर, जि . रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक आरटीजी / आरजेआर/जीएनएल/ओ/२०९४/२०१८.—प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , अर्जुना परिसर बहुउद्देशीय सेवा 
सहकारी संस्था मर्यादित , मु. पो. तळवडे, ता . राजापूर जि . रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सुधारित २०१३ ) 
मधील क्र . ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमाचे कलम १२( १) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १९ ६१ मधील नियम क्र . १०(१ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण असे असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था असे आहे . 


" 


रत्नागिरी , 

एस . एस . नलावडे , 
दिनांक ११ डिसेंबर २०१८ . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

ता . राजापूर , जि . रत्नागिरी. 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , ता. राजापूर , जि . रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक आरटीजी / आरजेआर / जीएनएल / ओ/ २० ९ ५ / २०१८. - प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , वडचाई बहुउद्देशीय सेवा 
सहकारी संस्था मर्यादित , रायपाटण , ता . राजापूर , जि . रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सुधारित २०१३ ) 
मधील क्र . ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमाचे कलम १२(१ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, १९ ६१ मधील नियम क्र . १०( १) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण असे असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था असे आहे . 


" 


" 


रत्नागिरी , 


एस . एस . नलावडे, 
दिनांक ११ डिसेंबर २०१८ . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

ता . राजापूर , जि . रत्नागिरी . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . राजापूर, जि . रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक आरटीजी/ आरजेआर / जीएनएल / ओ / २० ९ ६ / २०१८. - प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , वात्सल्य नवनिर्माण सेवा 
सहकारी संस्था मर्यादित, मु. पो . रायपाटण , ता . राजापूर , जि . रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सुधारित 
२०१३ ) मधील क्र . ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमाचे कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, १९ ६१ मधील नियम क्र . १० (१ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण असे असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " असे आहे . 


" 


रत्नागिरी, 


दिनांक ११ डिसेंबर २०१८ . 


एस . एस . नलावडे, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

ता . राजापूर , जि . रत्नागिरी . 


१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ७-१३, २०१९ / फाल्गुन १६-२२, शके १ ९ ४० 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . राजापूर, जि . रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


क्रमांक आरटीजी / आरजेआर / जीएनएल / ओ / २० ९ ७ / सन २०१८ . -प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , मैत्री बहुउद्देशीय सेवा 
सहकारी संस्था मर्यादित , मु . पो . मुर, ता. राजापूर जि . रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सुधारित २०१३ ) 
मधील क्र . ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२( १) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, १९ ६१ मधील नियम क्र . १० (१ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण असे असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था असे आहे . 


" 


" 


रत्नागिरी , 

एस . एस . नलावडे , 
दिनांक ११ डिसेंबर २०१८ . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

ता . राजापूर , जि . रत्नागिरी. 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ता . राजापूर, जि . रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक आरटीजी / आरजेआर / जीएनएल / ओ / २०८ ९ / सन २०१८. - प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , श्रमिक सहीस सेंटर कृषि 
पुरक हत्यारे / अवजारे सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, मु . पो. ता . राजापूर , जि . रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 
( सुधारित २०१३ ) मधील क्र . ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२( १) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, १९ ६१ मधील नियम क्र . १० (१ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण असे असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " असे आहे. 


" 


रत्नागिरी , 

एस . एस . नलावडे, 
दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१८ . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

ता . राजापूर , जि . रत्नागिरी . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

ता . राजापूर , 

जि . रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरटीजी/ आरजेआर / जीएनएल / ओ/ २० ९ ३/ सन २०१८. - प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , समुद्ररत्न जाळे सेवा पुरवठा 
सहकारी संस्था मर्यादित , नाटे , पो . नाटे, ता . राजापूर , जि . रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सुधारित २०१३ ) 
मधील क्र . ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२( १) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, १९ ६१ मधील नियम क्र . १० (१ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण ” असे असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे आहे . 


रत्नागिरी , 
दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१८ . 


एस . एस . नलावडे, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

ता . राजापूर , जि . रत्नागिरी . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ७-१३, २०१९ / फाल्गुन १६-२२, शके १९ ४० 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , सुधागड पाली , यांजकडून 

अधिसूचना 


पाली , 


क्रमांक आरजीडी / एसजीडी/ जीएनएल / ( ओ)/ ४०८१/ २०१८-२०१९ / सन २०१९. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , सुधागड 
जि . रायगड जाहीर करतात की , ओसवाल प्लाझा सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे सहकारी असोसिएशन मर्या., पाली, ता . सुधागड , 

जि . रायगड 
नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ एसजीडी / जीएनएल / ( ओ) / ४०८१/ २०१८-२०१९ / सन २०१९ , दिनांक ३० जानेवारी २०१ ९ नुसार ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० मधील ( सन १९ ६१ अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०( १) अन्वये वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे आहे. 


रायगड, 
दिनांक ३० जानेवारी २०१ ९ . 


कुमार चव्हाण , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

सुधागड पाली, जि . रायगड . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , सुधागड पाली, यांजकडून 

अधिसूचना 


पाली, 


. 


क्रमांक आरजीडी/ एसजीडी / एचएसजी/ ( टीसी) / ३ ९९० / २०१८-२०१९ / सन २०१ ९. -सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , सुधागड 
जि . रायगड जाहीर करतात की , श्री जी प्लाझा सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., पाली, ता . सुधागड, जि . रायगड नोदंणी क्रमांक आरजीडी / 
एसजीडी/ एचएसजी /(टीसी)/ ३९९० / २०१८-२०१९ / सन २०१९, दिनांक ३० जानेवारी २०१ ९ नुसार ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचेनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०( १) अन्वये वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था असे आहे . 


“ 


" 


रायगड, 
दिनांक ३० जानेवारी २०१ ९ . 


कुमार चव्हाण , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

सुधागड पाली, जि . रायगड . 


पाली , 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

सुधागड यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / एसजीडी/ एचएसजी/ (टीसी) / ३९ ८ ९/ २०१८-२०१९/ सन २०१९. - सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, सुधागड पाली, 
जि . रायगड जाहीर करतात की , गणेश सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., पाली, ता . सुधागड , जि . रायगड नोदंणी क्रमांक आरजीडी/ एसजीडी / 
एचएसजी/ (टीसी) / ३९ ८ ९/ २०१८-२०१९ / सन २०१९, दिनांक १६ जानेवारी २०१९ नुसार ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
मधील ( सन १९ ६१ अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचेनियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०(१ ) अन्वये वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे आहे . 


" 


रायगड , 
दिनांक १६ जानेवारी २०१९ . 


कुमार चव्हाण , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

सुधागड पाली, जि . रायगड. 


१ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ७-१३, २०१९ / फाल्गुन १६-२२, शके १९ ४० 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , मालवण यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एसडीजी /एमएलएन / जीएनएल / ( ओ)/ ८१२ / सन २०१ ९. — प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , आधीश ॲग्रो अभिनव 
सहकारी संस्था मर्या., देवली, ता . मालवण , जि . सिंधुदुर्ग ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सुधारित २०१३ ) मधील 
क . ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२( १) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०( १) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था 

असे आहे . 


" 


के . आर . 


मालवण , 
दिनांक ३१ जानेवारी २०१ ९ . 


धुळप, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


मालवण . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मालवण यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एसडीजी / एमएलएन/ जीएनएल /( ओ)/ ८११/ सन २०१९. - प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , निलक्रांती विविध कृषी , 
मत्स्य, पर्यटन व पणन सेवा सहकारी संस्था मर्या., मालवण, ता . मालवण, जि . सिंधुदुर्ग ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सुधारित २०१३ ) मधील क. ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० (१) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था 

असे आहे . 


. 


. 


" 


के . आर. धुळप , 


मालवण, 
दिनांक ३१ जानेवारी २०१ ९ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


मालवण. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक पी.एल.आर ./( पी.एल.आर.)/ एच.एस.जी./(टी.सी.)/ ५६० / २०१८-२०१९ / सन २०१ ९. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पालघर, जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , साई किरण सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., गट नं . ८/२, गांव- कर्दळ , 
सफाळे ( पू.), ता . जि . पालघर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम 
९(१ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम १० (१ ) 
अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात आले आहे. 


पालघर , 
दिनांक १९ जानेवारी २०१९ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 


पालघर . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ३ अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ७-१३, २०१९/ फाल्गुन १६-२२ , शके १९ ४० 
सहायक निबंधक , सहकारी 

संस्था , कुडाळ यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक सनिकु / अ/ चैतन्य सृष्टी सह . गृह./ सन १९. — या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , चैतन्य सृष्टी सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्या., पिंगुळी, ता . कुडाळ, जि . सिंधुदुर्ग ही संस्था नोंदणी क्र . एसडीजी/ केडिएल / एचएसजी /(टिओ)/ ५४०, दिनांक १७ जानेवारी २०१ ९ 
ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० मधील (१९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २४ ) कलम ९( १) अन्वये नोंदण्यात आलेली 
आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियम क्रमांक कलम १२( १) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०( १) ५( ब ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू मालकीहक्क सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे. 


कुडाळ , 
दिनांक १७ जानेवारी २०१ ९ . 


डी . एस . खताळ , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

कुडाळ . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कुडाळ यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक सनिकु / अ/ दत्तनाथ ग्लास अॅण्ड अॅल्युमिनिअम वर्क / सन १८. - या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , दत्तनाथ ग्लास 
अॅण्ड अॅल्युमिनिअम वर्क अभिनव सहकारी संस्था मर्या., माणगांव, ता. कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग संस्था नोंदणी क्र . एसडीजी / केडिएल / जीएनएल / 
( ओ) / ४ ९ ३, दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१८ ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० मधील ( १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २४ ) 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियम क्रमांक कलम १२(१ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०(१ ) ५ ( ब ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " असे आहे . 


“ 


कुडाळ , 
दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१८ . 


डी . एस. खताळ , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

कुडाळ . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कुडाळ यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक सनिकु / अ / अटल सेंद्रीय खत उत्पादक / सन १८. - या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , अटल सेंद्रीय खत उत्पादक 
सहकारी संस्था मर्या., वाडोस, ता . कुडाळ, जि . सिंधुदुर्ग संस्था नोंदणी क्र . एसडीजी / केडिएल / जीएनएल / ( ओ) / ४९ ४, दिनांक ६ ऑक्टोबर 
२०१८ ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० मधील (१९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २४ ) कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली 
आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियम क्रमांक कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १) ५ ( ब ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था असे आहे . 


" 


कुडाळ , 
दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१८ . 


डी . एस . खताळ , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

कुडाळ . 


२१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ७-१३, २०१९ / फाल्गुन १६-२२, शके १ ९ ४० 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कुडाळ यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


क्रमांक सनिकु / अ / ए प्लस इव्हेंन्ट मॅनेजमेंट / सन १८. - या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , ए प्लस इव्हेंन्ट मॅनेजमेंट अभिनव 
सहकारी संस्था मर्या., कुडाळ, ता . कुडाळ, जि . सिंधुदुर्ग, ही संस्था नोंदणी क्र . एसडीजी / केडिएल / जीएनएल/ ( ओ)/ ५०१, दिनांक ६ ऑक्टोबर 
२०१८ ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० मधील (१९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २४ ) कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे . 

उपरीनिर्दिष्ट अधिनियम क्रमांक कलम १२(१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १०( १), ५( ब ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " 

असे आहे . 


कुडाळ , 
दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१८ . 


डी . एस . खताळ , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

कुडाळ . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कुडाळ यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक सनिकु / अ/ छत्रपती शिवाजी महाराज ग्राहक सेवा पुरविणाऱ्या / सन १८. — या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , छत्रपती 
शिवाजी महाराज ग्राहक सेवा पुरविणाऱ्या अभिनव सहकारी संस्था मर्या., वाडोस , ता . कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग, ही संस्था नोंदणी क्र . एसडीजी / 
केडिएल / जीएनएल /( ओ)/ ५०२, दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१८ ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० मधील (१९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्र . २४ ) कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरीनिर्दिष्ट अधिनियम क्रमांक कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १०( १), ५( ब) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " असे आहे . 


“ 


कुडाळ , 
दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१८ . 


डी . एस . खताळ , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

कुडाळ . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कुडाळ यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक सनिकु / अ/ अटलसुरक्षा रक्षक / सन १८. - या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , अटलसुरक्षा रक्षक अभिनव सहकारी 
संस्था मर्या., कुडाळ, ता . कुडाळ, जि . सिंधुदुर्ग, ही संस्था नोंदणी क्र . एसडीजी/ केडिएल / जीएनएल / ( ओ)/ ५०० , दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१८ 
ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० मधील (१९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २४ ) कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियम क्रमांक कलम १२( १) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १०( १), ५( ब ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था असे आहे. 


" 


कुडाळ , 
दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१८ . 


डी . एस . खताळ , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

कुडाळ . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ७-१३, २०१९/ फाल्गुन १६-२२ , शके १९ ४० 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कुडाळ यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक सनिकु / अ/ वृक्षवल्ली औषधी वनस्पती व तेल उत्पादक / सन १८. - या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , वृक्षवल्ली 
औषधी वनस्पती व तेल उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., वाडोस, ता . कुडाळ, जि . सिंधुदुर्ग ही संस्था नोंदणी क्र . एसडीजी / केडिएल / जीएनएल / 
( ओ )/ ४ ९ ८ दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१८ ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० मधील (१९ ६१ चा २४ ) कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे . 

उपरीनिर्दिष्ट अधिनियम क्रमांक कलम १२( १) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १० (१ ) ५ ( ब) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था 

असे आहे . 


" 


कुडाळ , 

डी . एस . खताळ , 
दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१८ . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

कुडाळ . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कुडाळ यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक सनिकु / अ / रवळनाथ वास्तु बांधकाम / सन १८. — या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , रवळनाथ वास्तु बांधकाम अभिनव 
सहकारी संस्था मर्या., वाडोस, ता . कुडाळ, जि . सिंधुदुर्ग ही संस्था नोंदणी क्र . एसडीजी / केडिएल / जीएनएल / ( ओ)/ ४ ९९ दिनांक ६ ऑक्टोबर 
२०१८ ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० मधील (१ ९ ६१ चा २४ ) कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. 

उपरीनिर्दिष्ट अधिनियम क्रमांक कलम १२ ( १) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १०(१ ) ५( ब ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था " असे असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " 

असे आहे . 


कुडाळ , 
दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१८ . 


डी . एस . खताळ , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

कुडाळ . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कुडाळ यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक सनिकु / अ/विश्व कर्मा फर्निचर सेवा / सन १८. — या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , विश्व कर्मा फर्निचर सेवा 
पुरविणारी सहकारी संस्था मर्या., कुडाळ , ता . कुडाळ, जि . सिंधुदुर्ग ही संस्था नोंदणी क्र . एसडीजी / केडिएल / जीएनएल / ( ओ)५०७, दिनांक 
६ ऑक्टोबर २०१८ ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० मधील (१९ ६१ चा २४ ) कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 

उपरीनिर्दिष्ट अधिनियम क्रमांक कलम १२( १) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १०(१ ) ५( ब ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
“ सर्वसाधारण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे आहे. 


कुडाळ , 
दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१८ . 


डी . एस . खताळ , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

कुडाळ . 


२३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ७-१३, २०१९ / फाल्गुन १६-२२, शके १ ९ ४० 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, राजापूर यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक सनिरा / अवसायन / अनमोल स्वंय / नोंदणी रद्द / ३५१/ २०१९. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ अन्वये 
प्राप्त अधिकारानुसार मी, संभाजी सखाराम नलावडे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, राजापूर या आदेशाने, अनमोल एकात्मीक ग्रामीण 
विकास स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्या., मु. कोंडिवळे , पो . ओणी, ता . राजापूर , जि . रत्नागिरी नोंदणी क्रमांक आरटीजी/ आरजेआर / 
जीएन / ओ/ २०१८ , दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१५, या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे व आदेशाच्या तारखेपासून संस्था विघटित झाली असून 
संस्थापित संस्था असल्याचे बंद झाले आहे . 

हा आदेश माझी स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रा नोंद करून आज दिनांक ३१ जानेवारी २०१९ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. 


संभाजी नलावडे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

ता . राजापूर . 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई पश्चिम उपनगरे 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , म्हाडा, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयूएम / एमएचएडीबी /एचएसजी /(टीसी)/ १३४७५ / २०१८-२०१९ . याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की, चंद्रदर्शन सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्या., चाळ क्रमांक ७४ व ७९, महावीर नगर, कांदिवली (पश्चिम ), मुंबई ४०० ०६७, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १९ ६१, चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


“ 


. 


मुंबई, 
दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१९ . 


बजरंग जाधव, 
उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई पश्चिम उपनगरे, 

मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , म्हाडा, मुंबई. 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , मुंबई पश्चिम उपनगरे 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , म्हाडा , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयूएम / एमएचएडीए / जीईएन / ओ/ १३४७४ / २०१८-२०१९. – याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , निर्मलनगर १ को - ऑप. 
हौसिंग सोसा. असोसिएशन लि ., द्वारा : श्री दिपक घाडीगावकर, १/४० , निर्मल नगर नुतन को - ऑप . हौसिंग सोसा . लि ., निर्मल नगर , बांद्रा 
( पूर्व), मुंबई ४०० ०५१, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांचा कलम ९(१ ) 

अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था असे करण्यात आले आहे . 


बजरंग जाधव, 


मुंबई , 
दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१ ९. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई पश्चिम उपनगरे , 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , म्हाडा, मुंबई . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ७-१३, २०१ ९/ फाल्गुन १६-२२, शके १९ ४० 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 


आदेश 


. 


क्रमांक जिउनिर / प्रशासन / पंचशिल इंडस्ट्रीयल को - ऑप.सोसा ./ नों.रद्द/ सन २०१९. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
२१ व कलम १० ९ ( २) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , श्रीमती बी. एस. माळी, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशाद्वारे 
पंचशिल इंडस्ट्रियल को - ऑप. सोसायटी लि ., मु.पो. आंबेड , बु.ता. संगमेश्वर, जि . रत्नागिरी नोंदणी क्रमांक आरटीजी/ एसजीआर/पीआरडी / 

आय / १२३ / २०११, दिनांक २१ मार्च २०११ या संस्थेची उपरोक्त वाचले क्रमांक ५ चा अवसायकांचा अंतिम अहवाल स्वीकारून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम २१ नुसार संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे. 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे, असे समजण्यात यावे. 
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


बी . 


माळी, 


रत्नागिरी , 
दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१९. 


एस . 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

रत्नागिरी. 


. 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 


. 


क्रमांक जिउनिर /प्रशासन / प्रबुद्ध इंडस्ट्रीयल को - ऑप . सोसा./ नों.रद्द/ सन २०१ ९ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
२१ व कलम १०९ ( २) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , श्रीमती बी . एस . माळी , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशाद्वारे 
प्रबुद्ध इंडस्ट्रियल को - ऑप. सोसायटी लि ., मु.पो. आंबेड , बु.ता. संगमेश्वर , जि . रत्नागिरी नोंदणी क्रमांक आरटीजी / एसजीआर / पीआरडी/ 
आय / १२४ / २०१०-२०११, दिनांक २१ मार्च २०११ या संस्थेची उपरोक्त वाचले क्रमांक ५ चा अवसायकांचा अंतिम अहवाल स्वीकारून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम २१ नुसार संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे. 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे, असे समजण्यांत यावे. 
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१९. 


बी . एस . माळी, 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

रत्नागिरी . 


. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पालघर , यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक पी.एल.आर./ ( पी.एल.आर.)/ जी.एन.एल ./ ( ओ)/ ९ २ / २०१८-२०१९ / सन २०१९. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर , 
जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , गुरूमाऊली पशुआहार व संवर्धन सहकारी संस्था मर्या., मु . विकासनगर, पो . खारेकुरण , 
ता . जि . पालघर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १०(१ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था 

असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " करण्यात आले आहे. 


पालघर , 
दिनांक २९ जानेवारी २०१ ९ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


पालघर . 


२५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ७-१३, २०१९ / फाल्गुन १६-२२, शके १ ९ ४० 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक पी.एल.आर ./( पी.एल.आर .) / एच.एस.जी./ (टि.सी.)/ ६१७ / २०१८-२०१९ / सन २०१९. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 
पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , जनता कॉलनी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., गट नं. २२( अ), मु . मनोर , रईस 
नगरी , वेळगांव रोड, ता . जि . पालघर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे 
कलम ९(१ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम 
१०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात आले आहे. 


- 


- 


पालघर , 
दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१ ९. 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 


पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक पी.एल.आर./ ( पी.एल.आर.)/ जी.एन.एल ./ ( ओ )/ ९ १/ २०१८-२०१९ / सन २०१९ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर, 
जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , ओमसाई कृषी माल खरेदी -विक्री साठवणुक व माल पॅकेजिंग सहकारी संस्था मर्यादित, मु . 
खामलोली, पो . दहिसर तर्फे मनोर , ता . जि . पालघर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक 
२४ ) चे कलम ९( १) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ 
चे नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 

असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था 

“ इतर संस्था " करण्यात आले आहे . 


पालघर , 
दिनांक २९ जानेवारी २०१ ९ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


पालघर . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर.) / एच.एस.जी ./ (टि.सी.)/ ६१६ / २०१८-२०१९ / सन २०१ ९. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पालघर, जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , श्री साई दत्त अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, सर्व्हे नं . २९ पै, प्लॉट 
नं . २२, २३ आणि २४, वेवूर , गणेशनगर , पालघर (पूर्व), ता . जि . पालघर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन 
१९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९(१ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम १० ( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था करण्यांत आले आहे . 


" 


पालघर , 
दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१९. 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


पालघर . 


भाग एक ( को.वि.पु .) - ४ 


२ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ७-१३, २०१९ / फाल्गुन १६-२२, शके १९ ४० 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


क्रमांक पी.एल.आर./ (पी.एल.आर .) / एच.एस.जी./ (टि.सी.) / ६१५ / २०१८-२०१९ / सन २०१९. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पालघर, जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , शुभांगण ग्रीन्स सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सर्व्हे नं . १२६ ब, प्लॉट नं . 
५ , ६ व ७, वेवुर, पालघर ( पूर्व), ता . जि . पालघर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४ ) चे कलम ९(१ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९ ६१ चे नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून, उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” करण्यांत 
आले आहे . 


. 


पालघर , 
दिनांक ११ फेब्रुवारी , २०१९. 


प्रशांत पाटील, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक पी.एल.आर./ ( पी.एल.आर.) / एच.एस.जी./ (टि.ओ.)/ ११/ २०१८-२०१९ / सन २०१ ९. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर , 
जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , उत्कर्षा प्लॉट ओनर्स को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि ., गांव-बंदाठे, गट नं . ४० बी , केळवे 
रोड ( पूर्व), ता . जि . पालघर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम 
९( १) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम १०( १) 
अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून , उप वर्गीकरण 

असून, उप वर्गीकरण “ भाडेकरू मालकी हक्क गृहनिर्माण संस्था करण्यांत आले आहे . 


" 


पालघर , 
दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१९ . 


प्रशांत पाटील, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक पी.एल.आर./ (पी.एल.आर .) / एच.एस.जी./(टि.सी.) / ६११/ २०१८-२०१९ / सन २०१९ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , सिद्धिविनायक रेसिडन्सी , बि . नं . ४ सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सर्व्हे नं . 
७७/५ ( पार्ट ), प्लॉट नं . ४, पालघर रेल्वे स्टेशन समोर , पालघर ( पूर्व), ता . जि . पालघर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९(१ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२(१ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम १०( १) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था " करण्यांत आले आहे. 


पालघर , 
दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१ ९. 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


पालघर . 


२७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ७-१३, २०१९ / फाल्गुन १६-२२, शके १९ ४० 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, मुरुड , जि . रायगड यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी / एमआरडी /जीएनएल / ( ओ)/ १४७२ / सन २०१ ९. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, मुरुड , जि . रायगड जाहीर 
करतात की, गुरूमाऊली महिला अभिनव सहकारी संस्था, मर्या., लक्ष्मीखार मुरुड, तालुका मुरुड-जंजिरा, जि . रायगड नोंदणी क्रमांक / आरजीडी / 
एमआरडी/ जीएनएल / ( ओ) / १४७२ / सन २०१ ९, दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१९ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० मधील (१९ ६१ 
चा अधिनियम २४ ) कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचेनियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०( १) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " असे आहे . 


रायगड , 
दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१९ . 


श्रीकांत पाटील , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 

मुरुड , जि . रायगड . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मुरुड , जि . रायगड यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी/ एमआरडी / जीएनएल / ( ओ)/ १४७१ / सन २०१९. — सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, मुरुड , जि . रायगड जाहीर 
करतात की , आश्रय अभिनव सहकारी संस्था, मर्या., मुरुड, तालुका मुरुड -जंजिरा, जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी / एमआरडी / जीएनएल / 
( ओ )/ १४७१/ सन २०१९ , दिनांक ३१ जानेवारी २०१९ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० मधील (१९ ६१ चा अधिनियम 
२४ ) कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचेनियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०(१ ) अन्वये संस्थेचे 

“ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे आहे. 


रायगड, 
दिनांक ३१ जानेवारी २०१९ . 


श्रीकांत पाटील, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

मुरुड , जि . रायगड . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


दापोली यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक आरटीजी / ( डीपीआय) / एचएसजी/ (टीसी) / १५०७ / २०१८-२०१९ / सन २०१९ . - प्रमाणपत्र देण्यात येते की , श्री . राजेश हरिश्चंद्र 
डहाणूकर, मुख्य प्रवर्तक , आर. डी . व्हीला सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., जालगांव, ता . दापोली, जि . रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० (१ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे. 


दापोली, 


दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१९ . 


आर . के . बांगर, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

दापोली . 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ७-१३, २०१९ / फाल्गुन १६-२२, शके १९ ४० 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, दापोली यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक आरटीजी/ डीपीआय / एचएसजी/ (टीसी) /१५०६/ २०१८-२०१९ / सन २०१९. - प्रमाणपत्र देण्यात येते की , श्री . नरेंद्र शंकर टेमकर , 
मुख्य प्रवर्तक , श्री समर्थ गृह संकुल सहकारी गृहनिर्माण संस्था, मर्या. , जालगांव, ता . दापोली, जि . रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०(१ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे आहे. 


दापोली, 
दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१९. 


आर. के . बांगर , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

दापोली. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , दापोली यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक आरटीजी / डीपीआय / जीएनएल / ( ओ )/ १५०८ / २०१८-२०१९ / सन २०१९. - प्रमाणपत्र देण्यात येते की , श्री . संजीव विष्णू खांडेकर, 
मुख्य प्रवर्तक , समृद्ध सृष्टी हौसिंग मेंटेनन्स को - ऑप. सोसायटी लि ., मळे , ता . दापोली, जि . रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०( १) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे आहे. 


दापोली, 
दिनांक ३० जानेवारी २०१ ९ . 


आर. के . बांगर, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

दापोली. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , खेड यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक आरटीजी / केएचडी / एचएसजी/ टीसी/ २४४८ / १४२ / सन २०१९. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, खेड , ता . खेड , 
जि . रत्नागिरी याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , केदार काळकाई कॉम्प्लेक्स सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., वेरळ , ता . खेड, जि . रत्नागिरी 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आली 
आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ चा नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


खेड , 


दिनांक २५ जानेवारी २०१ ९ . 


आर के . बांगर , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 

खेड . 


२ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ७-१३, २०१९ / फाल्गुन १६-२२, शके १ ९ ४० 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , खेड यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरटीजी / केएचडी / एचएसजी / टीसी / २४४७/ १३५ / सन २०१८ . -सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, खेड , ता . खेड, 
जि . रत्नागिरी याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , प्रमिला सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., लोटे, ता . खेड , जि. रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ चा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


~ 


खेड , 
दिनांक २५ जानेवारी २०१ ९ . 


आर. के . बांगर, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

खेड. 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , खेड यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक आरटीजी / केएचडी / एचएसजी / टीसी / २४४ ९ / १३३ / सन २०१८ . -सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , खेड , ता . खेड , 
जि . रत्नागिरी याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , रूक्सार नाडकर पॅलेस सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., ता . खेड, जि . रत्नागिरी ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 

असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


संस्था " 


खेड , 
दिनांक २५ जानेवारी २०१ ९ . 


आर. के . बांगर , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


खेड . 


. 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण यांजकडून 

क्रमांक टीएनए / केएलएन / एचएसजी /( टीसी ) / २२०४० / २०१०-११ / 
सन २०१०. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण तालुका , कल्याण या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , “ अंबर योग-IV ” को .- ऑपरेटिव्ह 
हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , सर्वे नं . ९ ५ अ व ७ ९, हिस्सा नं . १८ , ७, मौजे 
आयरे , लक्ष्मण रेषा बिल्डिंगजवळ , आयरे रोड, डोंबिवली ( पूर्व), 
ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० मधील (१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम २४ ) चे कलम ९( १) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण तालुका, कल्याण यांजकडून 

क्रमांक टीएनए/ केएलएन / एचएसजी / (टीसी) / २२०३४ / २०१०-११ / 
सन २०१०. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , “ आशापॅलेस " को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग 
सोसायटी लि ., सर्व्हे नं . ९ १ ओ / १ / १, हिस्सा नं . ९ १ ब , 
प्लॉट नं .२६,मौजे- आयरे, रामनगर ,टंडन रोड, डोंबिवली ( पूर्व), ता.कल्याण , 
जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० मधील 
( १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम २४ ) कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे . 


उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १) व महाराष्ट्र सहाकारी संस्था 
नियम, १९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 
असे करण्यात आले आहे . 


उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम, १९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 
असे आहे . 


" 


" 


दिलीप उढाण, 


कल्याण , 
दिनांक २५ जून २०१० . 


दिलीप उढाण, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
कल्याण तालुका , कल्याण. 


कल्याण, 
दिनांक २३ जून २०१० . 


उप निबंधक, सहकारी संस्था , 
कल्याण तालुका , कल्याण . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ५ 


३० 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ७-१३, २०१९ / फाल्गुन १६-२२, शके १९ ४० 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण यांजकडून उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण तालुका, कल्याण यांजकडून 

क्रमांक टीएनए केएलएन / एचएसजी / ( टीसी) / २२०३३ / २०१०-११ / क्रमांक टीएनए/ केएलएन / एचएसजी / (टीसी ) / २२१३७/ २०१०-११ / 
सन २०१०. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , कल्याण या सन २०१०. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , “ विहंग " को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , “ जयश्री ” को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी 
लि ., सीटी सर्व्हे नं . २७६ ( पैकी ), २७७( पैकी ), २७८, एम.एम.फाकी वाडा , लि ., सर्व्हे नं .६२ ( पैकी ), प्लॉट नं .३३० ते ३३७, नांदिवली रोड , डोंबिवली 
गुप्ते चौकजवळ , दुधनाका, कल्याण ( पश्चिम ), ता.कल्याण , जि . ठाणे ( पूर्व) , ता.कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० मधील (१ ९ ६१ चा 

१ ९ ६० मधील ( १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम २४ ) कलम ९ ( १) अन्वये 
महाराष्ट्र अधिनियम २४ ) कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. 

नोंदविण्यात आलेली आहे . 
उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ (१) व महाराष्ट्र सहाकारी संस्था उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ (१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम, १९ ६१ चा नियम १०(१) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण "गृहनिर्माण 

नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०(१ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 

संस्था " असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 

संस्था ” असे आहे . 


दिलीप उढाण, 


दिलीप उढाण, 


कल्याण , 
दिनांक २७ जुलै २०१०. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
कल्याण तालुका, कल्याण . 


कल्याण, 

उप निबंधक, सहकारी संस्था , 
दिनांक २३ जून २०१० . 

कल्याण तालुका, कल्याण . 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण यांजकडून 

क्रमांक टीएनए केएलएन / एचएसजी / (टीसी )/ २२०३५ / २०१०-११ / 
सन २०१०. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , कल्याण या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , “ अत्ये अॅव्हेन्यू ” को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग 
सोसायटी लि ., सर्व्हे नं . ९ १- अ / १/ १/ ९ १/ ब, हिस्सा नं . अ / १/ १, सीटी 
सर्व्हे नं ८८५७,टंडन क्रॉस रोड , रामनगर , डोंबिवली ( पूर्व), ता.कल्याण , 
जि . ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० मधील 
( १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम २४ ) कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९ ६१ चा नियम १० (१ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
असे आहे . 


. 


" 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण यांजकडून 

क्रमांक टीएनए / केएलएन / एचएसजी / ( टीसी )/ २२१३६ / २०१०-११ / 
सन २०१०. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण तालुका , कल्याण या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , “ श्री महाप्रसाद ” को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग 
सोसायटी लि ., सर्व्हे नं . ५८ अ, हिस्सा नं . १७ ( पै ), प्लॉट क्र . ०६, चिंचपाडा 
रोड, काटेमानिवली, कल्याण ( पूर्व),ता.कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० मधील ( १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ ) कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९ ६१ चे नियम १०( १) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” असे आहे . 


दिलीप उढाण , 


कल्याण , 
दिनांक २३ जून २०१० . 


दिलीप उढाण , 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , 
कल्याण तालुका, कल्याण . 


. 


कल्याण , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक २७ जुलै २०१० . 

कल्याण तालुका, कल्याण . 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण यांजकडून 

क्रमांक टीएनए केएलएन / एचएसजी / ( टीसी )/ २२१३८ / २०१०-११ / 
सन २०१०. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , “ अँ साई लिला " को - ऑपरेटिव्ह 
हौसिंग सोसायटी लि ., जुना सर्व्हे नं . ८०, हिस्सा नं . १( बी ), नवीन सर्व्ह 
नं .७, हिस्सा नं . १ / क ,मौजे म्हारळ , ता.कल्याण , जि . ठाणे , ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० मधील ( १९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम २४) कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१ ९ ६१ चा १० (१) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे. 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण यांजकडून 

क्रमांक टीएनए/ केएलएन / एचएसजी /( टीसी )/ २२०४४ / २०१०-११ / 
सन २०१०. - उप निबंधक, सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , कल्याण या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , “ अमरदीप ” को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग 
सोसायटी लि ., सीटी सर्व्हे नं .८८२, ८८३ व ९ ३२ अ, मौजे कल्याण ,गांधी 
चौक , कल्याण ( पश्चिम ), ता.कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० मधील (१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 
२४) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ (१ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 
असे आहे . 


- 


" 


दिलीप उढाण , 


दिलीप उढाण , 


. 


कल्याण , 
दिनांक २५ जून २०१० . 


उप निबंधक, सहकारी संस्था , 
कल्याण तालुका, कल्याण. 


कल्याण , 
दिनांक ३० जुलै २०१० . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
कल्याण तालुका, कल्याण . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ७-१३, २०१९ / फाल्गुन १६-२२, शके १९ ४० 

३१ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण यांजकडून उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण तालुका, कल्याण यांजकडून 

क्रमांक टीएनए / केएलएन / एचएसजी / (टीसी ) / २२१३ ९ / २०१०-११ / क्रमांक टीएनए केएलएन / एचएसजी / (टीसी )/ २२१२८ / २०१०-११ / 
सन २०१०. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण तालुका , कल्याण या 

सन २०१०. - उप निबंधक, सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , कल्याण या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , “व्हिनस ” को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी 

प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , “ कस्तुरी लॉन्स सी -विंग " को - ऑपरेटिव्ह 
लि ., सर्व्हे नं. ३४ , हिस्सा नं . २ + ३ + ५ + ६ + ७ + ९ आणि १० , टेलिफोन 

हौसिंग सोसायटी लि ., सर्व्हे नं . ९, हिस्सा नं .५ ते ९, मौजे चिकणघर , साई 

संजिवनी हॉस्पिटलच्या मागे , बी- वॉर्ड ऑफिस रोड, कल्याण (पश्चिम ), 
एक्सचेंज रोड , मांडा , टिटवाळा ( पूर्व), ता.कल्याण, जि . ठाणे, ही संस्था 

ता.कल्याण , जि . ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० मधील (१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र 

१९ ६० मधील (१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम २४ ) कलम ९( १) अन्वये 
अधिनियम २४ ) कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. 

नोंदविण्यात आलेली आहे . 
उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ (१ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम, १९ ६१ चे नियम १० ( १) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण नियम , १९ ६१ चेनियम १० ( १) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण “गृहनिर्माण 
संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” असे आहे . 

संस्था ” असे आहे . 


. 


दिलीप उढाण, 


कल्याण , 
दिनांक ३० जुलै २०१० . 


दिलीप उढाण , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
कल्याण तालुका, कल्याण. 


कल्याण , 
दिनांक ९ जुलै २०१० . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
कल्याण तालुका, कल्याण . 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण यांजकडून 

क्रमांक टीएनए केएलएन / एचएसजी / (टीसी )/ २२०५० / २०१०-११ / 
सन २०१०. - उप निबंधक, सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , कल्याण या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , “ शंकेश्वर नगर डी -१, डी -२, डी -३, 
डी -४ ” को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., सर्व्हे नं . ७१, हिस्सा नं . 
( पार्ट ), मौजे नांदिवली, डोंबिवली ( पूर्व), ता.कल्याण, जि . ठाणे, ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० मधील (१९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम २४ ) कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ (१ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९ ६१ चे नियम १० ( १) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” असे आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण तालुका , कल्याण यांजकडून 
क्रमांक टीएनए / के एलएन /पीआरडी / ( आय) / ९ ४ ९ / २०१०-११ / 
सन २०१०. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , रेणुका महिला औद्योगिक उत्पादक 
सहकारी संस्था मर्या., बिल्डिंग २/५ , एलोरा को - ऑप . हौसिंग सोसा. लि ., 
पंडित दिनदयाळ मार्ग, डोंबिवली (प )-४२१ २०२, ता.कल्याण , जि . ठाणे , 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० मधील (१९ ६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम २४ ) कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९ ६१ चेनियम १० (१ ) अन्वये सदर संस्थेचेवर्गीकरण “ औद्योगिक 
संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ औद्योगिक उत्पादक संस्था ” असे आहे. 


दिलीप उढाण , 
कल्याण , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक ९ जुलै २०१०. 

कल्याण तालुका , कल्याण. 
उप निबंधक सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण यांजकडून 
क्रमांक टीएनए केएलएन / एचएसजी /( टीसी ) / २२१२६ / २०१०-११ / 
सन २०१०. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण तालुका , कल्याण या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , “ कस्तुरी लॉन्स अ-विंग ” को - ऑपरेटिव्ह 
हौसिंग सोसायटी लि ., सर्व्हे नं . ९ , हिस्सा नं . ५ ते ९ , मौजे चिकणघर , साई 
संजिवनी हॉस्पिटलच्या मागे , बी- वॉर्ड ऑफिस रोड, कल्याण ( पश्चिम ) , 
ता.कल्याण , जि . ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० मधील ( १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम २४ ) कलम ९( १) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ (१ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम, १९ ६१ चेनियम १० ( १) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” असे आहे . 


दिलीप उढाण , 
कल्याण, 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, 
दिनांक ३१ जुलै २०१० . 

कल्याण तालुका, कल्याण . 
उप निबंधक सहकारी संस्था, कल्याण , यांजकडून 
क्रमांक टीएनए के एलएन / बीएनके / ( ओ ) / ३६ ९ / २०० ९ -१० / 
सन २०१०. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , कल्याण या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , “ कल्याण- डोंबिवली महानगरपालिका 

अधिकारी कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्या., सह्याद्रीनगर, चाळ नं .१, ओ-६, 
बिर्ला स्कूलजवळ , कल्याण (पश्चिम) , ता.कल्याण, जि . ठाणे, ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० मधील (१९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम २४ ) कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम, १९ ६१ चे नियम १० ( १) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ साधन 
संपत्ती संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ कर्ज देणाऱ्या साधन संपत्ती 
संस्था ” असे आहे . 


दिलीप उढाण, 


कल्याण , 
दिनांक ९ जुलै २०१० . 
भाग एक ( को.वि.पु.) – ५ अ 


दिलीप उढाण , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
कल्याण तालुका, कल्याण . 


कल्याण, 
दिनांक १५ मार्च २०१० . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
कल्याण तालुका, कल्याण . 


३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ७-१३, २०१९ / फाल्गुन १६-२२, शके १९ ४० 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण यांजकडून उप निबंधक, सहकारी संस्था , कल्याण तालुका, कल्याण यांजकडून 

क्रमांक टीएनए/ केएलएन /पीआरडी / ( आय ) / ९ ४८ / २०१०-११ / क्रमांक टीएनए केएलएन / एचएसजी / ( टीसी) / २१ ९ २३ / २०१०-११ / 
सन २०१०. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण तालुका, कल्याण या सन २०१०. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , कल्याण या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , गृहिणी गृहउद्योग महिला औद्योगिक प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , “ ऋषी प्रसाद " को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग 
उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मु. मोहने , ता.कल्याण , जि . ठाणे, ही संस्था सोसायटी लि ., सर्व्हे नं . १०, हिस्सा नं.६, मौजे ठाकुरवाडी, डोंबिवली 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० मधील (१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र 

( पश्चिम ), ता.कल्याण , जि . ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम २४ ) कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

अधिनियम, १९ ६० मधील ( १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम २४ ) कलम 

९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 
उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ (१ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ (१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९ ६१ चे नियम, १० (१ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ औद्योगिक 

नियम, १९ ६१ चेनियम १० ( १) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ औद्योगिक उत्पादक संस्था ” असे आहे. 

संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था " असे आहे . 


दिलीप उढाण , 


दिलीप उढाण, 


. 


कल्याण, 
दिनांक १७ जुलै २०१० . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
कल्याण तालुका, कल्याण . 


कल्याण , 
दिनांक ११ मे २०१० . 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, 
कल्याण तालुका, कल्याण . 


. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण तालुका , कल्याण यांजकडून 

क्रमांक टीएनए / केएलएन / जीएनएल / ( ओ ) / १३४७/ २०० ९-१० / 
सन २०१०. - उप निबंधक, सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , कल्याण या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , लोढा हेरिटेज को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग 
सोसायटी असोसिएशन लि ., स . नं . २४२, हिस्सा नं . ४ ( पैकी ), सर्वे 
नं . ३१ , सर्व्हे नं . २३८ , सर्व्हे नं . २३९ / २, २३९ / ३, मौजे भोपर , डोंबिवली 
( पूर्व), ता. कल्याण, जि . ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१ ९ ६० मधील ( १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम २४ ) कलम ९(१ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे. 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ (१ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९ ६१ चे नियम १० ( १) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे आहे. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण यांजकडून 

क्रमांक टीएनए / केएलएन / एचएसजी /( टीसी )/ २१ ९ ४० / २०१०-११ / 
सन २०१०. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , कल्याण या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , “ महालक्ष्मी दर्शन " को - ऑपरेटिव्ह 
हौसिंग सोसायटी लि ., सर्व्हे नं . ९ ५ - ओ, हिस्सा नं .२( पैकी ), मौजे आयरे , 
आयरे रोड, डोंबिवली ( पूर्व), ता.कल्याण, जि . ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० मधील ( १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
२४) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम, १९ ६१ चेनियम १० ( १) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” असे आहे . 


दिलीप उढाण , 


कल्याण, 
दिनांक २३ मार्च २०१० . 


दिलीप उढाण , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
कल्याण तालुका, कल्याण . 


कल्याण, 
दिनांक ७ जून २०१०. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
कल्याण तालुका, कल्याण . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण यांजकडून 
क्रमांक टीएनए / केएलएन / जीएनएल / ( ओ )/ १३५० / २०१०-११ / 
सन २०१०. - उप निबंधक, सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , कल्याण या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , तिसाई बचत गट सभासदांची सहकारी 
संस्था मर्या., तिसाई, हाऊस, २ रा मजला , 

गोरक्षनाथ मंदिराच्या बाजूला , 
तीसगाव, कल्याण ( पूर्व) , ता.कल्याण, जि . ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० मधील ( १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम २४ ) 
कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ (१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम, १९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण 
संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे आहे. 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण यांजकडून 

क्रमांक टीएनए केएलएन / एचएसजी /( टीसी ) / २१ ९ २४ / २०१०-११ / 
सन २०१०. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , “ गुलाब " को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग 
सोसायटी लि ., सर्व्हे नं . ९ ७, हिस्सा नं . ३ ( पैकी ) , गुलाब अपार्टमेंट , 
चिकणघर , रामबाग लेन नं ४, कल्याण ( पश्चिम ), ता.कल्याण, जि . ठाणे, 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील (१९ ६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम २४ ) कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम, १९ ६१ चे नियम १० (१) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” असे आहे. 


दिलीप उढाण , 


दिलीप उढाण , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
कल्याण तालुका, कल्याण . 


कल्याण, 
दिनांक १४ मे २०१०. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
कल्याण तालुका, कल्याण . 


कल्याण , 
दिनांक १ जुलै २०१०. 


३ 


दिलीप उढाण, 


. 


“ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ७-१३, २०१ ९/ फाल्गुन १६-२२, शके १९ ४० 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , कल्याण यांजकडून 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ (१ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिसूचना 

नियम, १९६१ चा नियम १० (१) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 

संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
क्रमांक टीएनए केएलएन / एचएसजी /( टीसी ) / २१ ९ २६ / २०१०-११ / 

संस्था ” असे आहे . 
सन २०१०. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण , तालुका कल्याण या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , निम लोक उद्यान ( अ-३ ) को - ऑपरेटिव्ह 
हौसिंग सोसायटी लि ., सर्व्हे नं . २८ ( पैकी), हिस्सा नं . ३०,३१ , मौजे 

कल्याण , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, 
नेतिवली, लोक उद्यान कॉम्प्लेक्स , सांगळेवाडी रोड, कल्याण ( पश्चिम) , 

दिनांक १४ मे २०१०. 

कल्याण, तालुका कल्याण. 
ता . कल्याण, जि . ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० मधील ( १९ ६१ चा २४ ) कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण यांजकडून 
आहे. 

क्रमांक टीएनए केएलएन / एचएसजी /( टीसी )/ २१ ९ २१ / २०१०-११/ 
उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ (१ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था सन २०१०. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण, तालुका कल्याण या 
नियम , १९ ६१ चा नियम १० ( १) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 

प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , वेणु को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी 
संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 

लि ., सर्व्हे नं . ६२ , हिस्सा नं . १०, मौजे आयरे, नांदिवली रोड, डोंबिवली 
संस्था ” असे आहे . 

( पूर्व), ता.कल्याण, जि . ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
दिलीप उढाण, 

१ ९ ६० मधील ( १ ९ ६१ चा २४ ) कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
पण, 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , आहे. 
दिनांक १४ मे २०१० . कल्याण, तालुका कल्याण. 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण यांजकडून 

नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण 

संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
क्रमांक टीएनए केएलएन / एचएसजी /( टीसी) / २१ ९ २७/ २०१०-११ / 

संस्था " असे आहे. 
सन २०१०. - उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण, तालुका कल्याण या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , निम लोक उद्यान ( अ-४ ) को - ऑपरेटिव्ह 
हौसिंग सोसायटी लि ., सर्व्हे नं . २८ ( पैकी ), हिस्सा नं . ३०,३१ मौजे 

कल्याण , 

उप निबंधक, सहकारी संस्था , 
नेतिवली, लोक उद्यान कॉम्प्लेक्स , सांगळेवाडी रोड, कल्याण ( पश्चिम ), दिनांक ११ मे २०१० . 

कल्याण, तालुका कल्याण. 
ता.कल्याण, जि . ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० मधील (१ ९ ६१ चा २४ ) कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 

उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण यांजकडून 
आहे . 

क्रमांक टीएनए / केएलएन / एचएसजी /( टीसी) / २१६८७/ २०१०-११ / 
उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ (१ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था सन २०१०. - उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण, तालुका कल्याण या 
नियम , १९ ६१ चा नियम १० ( १) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , जानकी प्रसाद को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग 
संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण सोसायटी लि ., सिटी सर्व्हे नं . २५१३ - अ, २५१४ - ओ, २५१५- अ, मौजे 
संस्था ” असे आहे . 

टिळक चौक , कल्याण ( पश्चिम ), ता.कल्याण, जि . ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० मधील ( १ ९ ६१ चा २४) कलम ९( १ ) 

अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 
कल्याण, 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक १४ मे २०१०. कल्याण, तालुका कल्याण . 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

नियम, १९ ६१ चा नियम १० (१ ) अन्वये सदर संस्थेचेवर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण यांजकडून 

संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
क्रमांक टीएनए केएलएन / एचएसजी /( टीसी ) / २१ ९ २५ / २०१०-११ / संस्था ” असे आहे . 
सन २०१०. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण , तालुका कल्याण या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , पंचवटी संतोषीमाता को - ऑपरेटिव्ह 

कल्याण, 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
हौसिंग सोसायटी लि ., सर्व्हे नं . २८ , हिस्सा नं . ९ , मौजे तीसगाव , जरीमरी 

दिनांक ५ मार्च २०१० . 

कल्याण, तालुका कल्याण. 
नगर, संतोषीमाता मंदिर समोर , पुनालिंक रोड, तीसगाव, कल्याण ( पूर्व), 
ता.कल्याण , जि . ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१ ९ ६० मधील (१ ९ ६१ चा २४ ) कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे . 


दिलीप उढाण , 


. 


दिलीप उढाण , 


दिलीप उढाण , 


. 


~ 


दिलीप उढाण, 


दिलीप उढाण, 


. 


. 


३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ७-१३, २०१९ / फाल्गुन १६-२२, शके १९ ४० 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण यांजकडून 

उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण यांजकडून 
अधिसूचना 

क्रमांक टीएनए केएलएन / एचएसजी / (टीसी )/ २१६८ ९ / २०० ९-१० / 
क्रमांक टीएनए / केएलएन / एचएसजी / (टीसी) / २१६८६ / २०१०-११ / सन २०१०. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण, तालुका कल्याण या 
सन २०१०. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण , तालुका कल्याण या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , विश्वनाथ को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , देवगिरी- बी -४ / सी , को - ऑपरेटिव्ह लि ., सर्व्हे नं . ८ , हिस्सा नं . ६, मौजे तीसगाव , विजय नगर , अमराई , 
हौसिंग सोसायटी लि ., सर्व्हे नं . २२०( पार्ट ), २२१/१ आणि २( पार्ट ), २२२ , कल्याण ( पूर्व), ता.कल्याण , जि . ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
२२३ ( पार्ट ), २२४ ( पार्ट ), २३३( पार्ट ), मौजे कल्याण , आत्मारामनगर , अधिनियम, १ ९ ६० मधील ( १९ ६१ चा २४ ) कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात 
लोकग्राम , कल्याण (पूर्व), ता.कल्याण, जि . ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र आलेली आहे . 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० मधील (१ ९ ६१ चा २४ ) कलम ९( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १) अन्वये सदर संस्थेचेवर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
नियम, १९ ६१ चा नियम १० (१) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 

संस्था ” असे आहे . 
संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” असे आहे . 

कल्याण , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

दिनांक ५ मार्च २०१० . 
कल्याण , उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

कल्याण, तालुका कल्याण . 
दिनांक ५ मार्च २०१० . कल्याण , तालुका कल्याण . 

उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण यांजकडून 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण यांजकडून 

क्रमांक टीएनए/ केएलएन / जीएनएल / ( ओ )/ १३४८ / २०१०-११ / 
क्रमांक टीएनए केएलएन / एचएसजी / (टीसी) / २१६८८ / २०० ९-१० / 

सन २०१०. - उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण, तालुका कल्याण या 
सन २०१०. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण, तालुका कल्याण या 

प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की ,विजयनगर ( गवळी नगर) को - ऑपरेटिव्ह 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की, गुरूदर्शन को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी हौसिंग सोसायटी फेडरेशन लि ., सर्व्हे नं . ३०, मौजे तीसगाव, ५ , अजिंक्य , 
लि ., सर्व्हे नं . ४०, हिस्सा नं . ३/२, मौजे नांदिवली, पी अॅन्ड टी कॉलनीजवळ , दर्शना अपार्ट , विजय नगर ( पूर्व), ता.कल्याण, जि . ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र 
नांदिवली रोड, डोंबिवली ( पूर्व), ता.कल्याण, जि . ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० मधील (१ ९ ६१ चा २४ ) कलम ९( १ ) 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( १ ९ ६१ चा २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

नियम , १९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्व 
नियम, १९६१ चा नियम १० (१) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 

साधारण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे आहे. 
संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” असे आहे . 

कल्याण, 

उप निबंधक, सहकारी संस्था , 
दिलीप उढाण, दिनांक ५ एप्रिल २०१० . 

कल्याण, तालुका कल्याण . 
कल्याण, 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, 
दिनांक ५ मार्च २०१० . कल्याण , तालुका कल्याण . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण यांजकडून 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण यांजकडून 

क्रमांक टीएनए/ केएलएन / एचएसजी /( टीसी )/ २१६ ९० / २०० ९ -१० / 

सन २०१०. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण, तालुका कल्याण या 
क्रमांक टीएनए / केएलएन / एचएसजी / (टीसी) / २२१३५ / २०१०-११ / 

प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , सौभाग्य को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी 
सन २०१०. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण , तालुका कल्याण या 

लि ., सर्व्हे नं . ८२, हिस्सा नं . पार्ट , प्लॉट नं . १९ ४ , मौजे गजबंधन पाथी , 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , दुर्वाकुंर को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी 

गणेश उद्यानसमोर , पी अॅन्ड टी कॉलनी रोड, गांधीनगर, डोंबिवली ( पूर्व), 
लि ., सर्व्हे नं . ७६, हिस्सा नं . १० , मौजे तीसगाव, सुखःशांती सदन , संतोष 
कॉलनी , गणेशनगर, तीसगाव रोड, कल्याण ( पूर्व), ता.कल्याण, जि . ठाणे , 

ता.कल्याण, जि . ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

१ ९ ६० मधील ( १९ ६१ चा २४ ) कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० मधील (१ ९ ६१ चा 

आहे . 
२४ ) कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ (१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ (१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

नियम, १९ ६१ चा नियम १० (१) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
नियम, १९ ६१ चा नियम १० (१ ) अन्वये सदर संस्थेचेवर्गीकरण “ गृहनिर्माण 

संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 

संस्था ” असे आहे . 
संस्था ” असे आहे . 

दिलीप उढाण, 
दिलीप उढाण, 
कल्याण , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
कल्याण , उप निबंधक, सहकारी संस्था , 
दिनांक ५ मार्च २०१० . 

कल्याण, तालुका कल्याण . 
दिनांक २३ जुलै २०१० . 

कल्याण, तालुका कल्याण . 


दिलीप उढाण, 


~ 


- 


३५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ७-१३, २०१९ / फाल्गुन १६-२२, शके १ ९ ४० 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./९ २५ / २०१९.- श्री. के. के. घुले , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, पनवेल यांची दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१ ९ ते दिनांक 
१६ फेब्रुवारी २०१९ रोजीची ३ दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१९ रोजीच्या रविवारच्या सुट्टीस जोडून , दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१९ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्री . के. के. घुले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम, ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री. के. के. घुले, हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्री . के . के. घुले , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, पनवेल, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने 
वेतन काढणेत यावे. 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . टी . पवार , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, पनवेल यांजकडे राहील . 


- 


अलिबाग , 
दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१९ . 


अ. सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग . 


- 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
वाचले. ( १) श्रीमती एस . एस . पानसरे , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, पनवेल यांचा दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१९ 

ते ६ फेब्रुवारी २०१९ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा मागील दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१९ रोजीच्या सुट्टीस जोडून 

मिळणेबाबतचा जा.क्र . २७४ / २०१९ , दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१ ९ रोजीचा अर्ज . 
( २) जिल्हा न्यायालय, रायगड- अलिबाग यांचेकडील आदेश जा.क्र . ८२६, दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१ ९ रोजीचा आदेश. 
( ३) श्रीमती . एस . एस . पानसरे, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर , पनवेल यांचा दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१ ९ 

ते ६ फेब्रुवारी २०१ ९ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजेऐवजी वैद्यकीय रजा मिळणेबाबतचा जा.क्र . ३२१/ २०१ ९, 

दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१९ रोजीचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 
क्रमांक रा. अ./ ९ २४ / २०१९.- उपरोक्त क्र . ( ३ ) कडील अर्जावर झालेल्या आदेशाप्रमाणे उपरोक्त क्र . ( २) मधील परिच्छेद क्र . ( १) मध्ये 
खालीलप्रमाणे बदल करण्यात येत आहे 

श्रीमती. एस. एस . पानसरे , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , पनवेल यांची दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१९ ते ६ फेब्रुवारी २०१९ अशी 
३ दिवसांची परिवर्तित रजा, दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मंजूर करणेत येत आहे. 

उर्वरित मजकूर जसाच्या तसाच राहील . 


अलिबाग , 
दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१९ . 


अ. सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


३६ 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ७-१३, २०१९ / फाल्गुन १६-२२, शके १९ ४० 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड- अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ. / ७५२ / २०१९.- श्रीमती एफ . एफ . ईराणी, सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, उरण यांची दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१९ ते ६ फेब्रुवारी 
२०१९ रोजीची ३ दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक २ फेब्रुवारी २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१९ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती एफ . एफ . ईराणी, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , उरण येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम , ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एफ . एफ . ईराणी, हे जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, उरण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्रीमती एफ. एफ . ईराणी, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती व्ही . आर . कुलकर्णी, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , उरण यांजकडे राहील. 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०१९. 


अ. सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ७५१/ २०१९.- श्री. विवेक विलास कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, पेण यांची दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१९ ते १३ फेब्रुवारी 
२०१९ रोजीची ३ दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१ ९ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्री. विवेक विलास कुलकर्णी, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , पेण येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम, ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री. विवेक विलास कुलकर्णी, हे जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , पेण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्री . विवेक विलास कुलकर्णी, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस . डी . मेहता, सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पेण यांजकडे राहील . 


रायगड - अलिबाग, 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०१९. 


अ . सो . वाघवसे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


